सन 2020-29 या आर्थिक वर्षात सातारा 
सैनिक शाळेला योजनेतर (वेतनेतर) 
अनुदानासाठी निधी वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२०/प्र.क्र.४३/२०/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
तारीख: १० नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२० 
2) शासन निर्णय क्रमांक सासैशा-२०२०/प्र.क्र.४३/एसएम-६, शालेय शिक्षण विभाग, 
दिनांक २५.०८.२०२० 


प्रस्तावना :- 

सातारा सैनिकी शाळेची स्थापना दि. २३ जून १९६१ रोजी झाली असून सदर झाळा ही देशातील 
पहिली सैनिकी शाळा आहे. महाराष्ट्रातील तळागळातील व सर्व स्तरावरील गरीब व होतकरू मुलांना 
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या माध्यमातून भारतातून सैन्य दलात अधिकारी पदावर संधी मिळावी, हा या 
शाळेचा मुख्य उद्देश आहे. या शाळेतून मोठया प्रमाणावर विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये आतापर्यंत 
भरती झाले आहेत. 

सातारा सैनिक शाळेला प्रतिवर्षी प्रशिक्षण व व्यवस्थापकीय खर्च, इमारत देखभाल, आहारभत्ता, 
घोडा देखभाल, जाहिरात खर्च, नगरपालिका कर, या प्रयोजनार्थ योजनेतर (वेतनेतर) अनुदान मंजूर 
करण्यात येते. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी २२०२०४६९ या लेखाशिर्षांतर्गत रु. ६,५६,८५,०००/- 
इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. सातारा सैनिक झाळेस संदर्भाधीन क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये २५ 
टक्के निधी वितरीत केला आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी वित्त विभागाने अतिरिक्‍त २५% निधी 
वितरीत केला असून सदर निधी चंद्रपूर सैनिक शाळा व सातारा सैनिक शाळा यांना १२.५% म्हणजेच रु. 
८२,१०,६२५/- याप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
सातारा सैनिक MSA अनुदानापोटी रु. ८२,१०,६२५/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून सातारा सैनिक शाळेला सन 

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान रु. ८२,१०,६२५/- (रुपये ब्याऐंशी लाख दहा हजार सहाशे 
पंचवीस फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण-११०, 
अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी झाळांना सहायक अनुदान 
(२२०२०४६९), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
ey सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२०/प्र.क्र.४३/२०/एसएम-६ 


४. वित्तविभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं- 
२०७/प्र. क्र. ७५/अर्थ-३, दिनांक १८.४.२०१७ व क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र. ९४/अर्थ-३, दिनांक ३०.६.२०१७ 
च्या परिपत्रकातील आदेशांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक राहील. 
षु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१११०११३३४२१३२१ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Imtiyaz Mushtaque कानन 
Kazi 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री (झालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण )मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
४. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सहायक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 
७. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 
८. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
९. प्रधान महालेखापाल(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
११. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१२. प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, सातारा 
१३. सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
१४. मानद सचिव, बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 
१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. वित्त विभाग,व्यय-५/अर्थसंकल्प-३ मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१७. निवड नस्ती (एसएम-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


